शुद्धीपत्रक - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-॥ 
अंतर्गत, राज्य स्तरावरुन करण्यात येणाऱ्या 
खरेदीकरीता “राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी 
समिती” गठीत करण्याबाबत व खरेदी अधिकारी निश्चित 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०२३/प्र.क्र. १५६ /पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी -२०२३/प्र.क्र.१५६ /पापु-१६, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


l) विभाग पुरवठादाराबरोबर विभागाच्या वतीने करार करण्यासाठी कक्ष अधिकारी 
(पापु-०८), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या ऐवजी अतिरिक्‍त 
अभियान संचालक (स्व.भा.मि.), राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई यांना 
खरेदी अधिकारी निश्चित करण्यात येत आहे. 


॥ तसेच, अनुक्रमांक ७ येथील राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती सदस्य 
सचिव अवर सचिव (पापु-१६), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
ऐवजी अतिरिक्त अभियान संचालक (स्व.भा.मि.), राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२११२००१३४३२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. गाळीव 


BHANUDAS 
JAGADALE 


(हर्ष जगदाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: खरेदी-२०२३/प्रक्र.१५६/पापु-१६ 


. सह सचिव तथा अभियान संचालक (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अतिरिक्‍त अभियान संचालक (स्वच्छ भारत मिठान-ग्रामीण), राज्य पाणी व स्वच्छता FIM, बेलापूर, 


नवी मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर. 


. संचालक, उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, लेखा व कोषागरे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


सर्व सहसचिव/उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती पापु ०८/१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


